शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या 
संस्थेस सन-२०२४-२५ या वित्तिय वर्षाकरीता 
राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून फर्निचर / 
साधनसामुग्री व यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.३३२/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 


दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२४ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


वाचा : 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक : डीएमईआर- 
२२०११/२३३/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक २९.०५.२०२४ 

शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात 


राज्य योजनेंतर्गत अनुदानातून राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार प्रथम 


वर्षात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी आवश्‍यक रुपये १,९९,५९,३४७/- (रुपये एक कोटी, 
नव्याण्णव लक्ष, एकोणसाठ हजार, Hal सत्तेचाळीस फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची 


खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर/यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


a फर्निचर /यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री = ie ss मत Rs एकूण र किंमत 
साहित्याचे नाव (सर्व करांसहीत) (सर्व करांसहीत) 
Lat | स्टेज मरीन प्लायवूड (MIST: x92) १ | २६८४५० २६८४५० 
Pe i रो ऑफ सिटींग स्टेप्स (अप टू १५ फिट : oe re 
fas) 
३ | स्टेप्स फॉर dade (अप टू १२ फिट fase ३ ३३२७६० ९९८२८० 
४ | पोडियम(साइज:४.५५२.५) 2 ३८११४ ७६२२८ 
५ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज २ २७३७६ ५४७५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.३३२/प्रशा-१ 


= फर्निचर /यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
क्र. त नगी, |e वरस रत 
त्याचे नाव (सर्व करांसहीत) (सर्व करांसहीत) 
4X2xQ.194) 
टु सीटर एक्झाम बेंच (साइज:३०५४४) Yo १४७५० ७३७५०० 
७ | AFAR हॉल डेस्क २ सीटर (साइज:३०४४ | ५० १५०४५ ७५२२५० 
mS ue ३४ | २८६७४ ९७४९१६ 
रेलींग अँण्ड स्टेअरकेस पावडर कोटेड) 
हॉस्टेल बेड (७५७२५३०५२२ एच मेड ऑफ 
९ | एम.एस.शीट, पावडर कोटेड २५ ८८५० २२१२५० 
प्लायवुड/मेटल टॉप Vat डिजायर) 
हिज ०_ | स्टडी टेबल(२४५४८ बोथ साईड ड्रावर) ४३ ११५६४ ४९७२५२ 
ae) १ | ऑफिस चेअर १७६ ५६६४ ९९६८६४ 
ऑफिस Hugs -सुपिरिअर 
१२ | (७८"-५५३६"_५१९"॥// रेग्युलर साईज पावडर | ४२ २३३६४ ९८१२८८ 
कोटेड) 
ग्र oe १ > तती यदी ३४ | २८६७४ ९७४९१६ 
1 अँण्ड स्टे , पावडर कोटेड) 
लॉफ्ट बेड (३३"५७२"५६६"-, हेवी ड्युटी 
१४ रेलींग = स्टेअरकेस, पावडर कोटेड) ग eee peaks 
मोठे कपाट डबल डोअर सुपिरिअर 
१५ | (७८"-५५३६"_५१९"॥// रेग्युलर साईज पावडर | ४२ २३३६४ ९८१२८८ 
कोटेड) 
डबल लॉकर मोठे कपाट 
१६ | (७८"-५५३६"_५१९"॥// रेग्युलर साईज पावडर | ३१ २३३६४ ७२४२८४ 
कोटेड) 
१७ | ऑफिस टेबल (२४९४८ TNA साईड ड्रावर) ४३ ११५६४ ४९७२५२ 
१८ | स्टुडंट चेअर १७६ ५६६४ ९९६८६४ 
१९  आर.ओ.१०००एल.पी.एच. २ ३६७५०० ७३५००० 
२० | आर.ओ.५०० एल.पी.एच. हिज ३१५००० ३१५००० 
२१ | प्रोजेक्टर 3000 ल्युमिनस २ ९३५०० १८७००० 
२२ | कॉलर माईक 8 ४९५०० १९८००० 
२३ | प्रोजेक्टर स्क्रिन ४५८ २ २६३०० ५२६०० 
२४ | स्मार्ट बोर्ड ७५" 3 २६०००० (७८०००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.३३२/प्रशा-१ 


क फर्निचर /यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री नरं a Bans मत न एकूण ण किंमत 
साहित्याचे नाव (सर्व करांसहीत) (सर्व करांसहीत) 
२५ | 2 एम.पी.डोम आय.पी.कॅमेरा Yo ४७०० २३५००० 
२६ | एम.पी.बुलेट आय.पी.कॅमेरा ६० ४९५० २९७००० 
२७ ।४सी.एच.एन.व्ही.आर ४ ६२५० २५००० 
२८ ।८ सी.एच.एन.व्ही.आर 4 ९६५० ४८२५० 
२९ | 9g सी.एच.एन.व्ही.आर & १५७८० ९४६८० 
३० | ४--१ पोर्ट पीओई स्वीच १४ ६३०० ८८२०० 
३१ | ८--१ पोर्ट पीओई स्वीच १८ ९२०० १६५६०० 
३२ | एच.डी.डी. ४ टीबी षु १३६९९ ६८४९५ 
३३ | एच.डी.डी. ८ टीबी 4 २८५०० १४२५०० 
३४ | He ६ केबल १७ १५४५० २६२६५० 
३५ स्मार्ट अॅण्ड्रॉईड ३२" एल.ई.डी स्क्रीन ४ २४५०० ९८००० 
३६ । एच.डी.डी.१० टीबी ४ ३४५०० १३८००० 
१० के.व्ही.ए.युपीएस (920 मि.बॅकअप विथ 
३७ | इंन्स्टॉलेशन 92V/82AH २० नग २ ४१५८०० ८३१६०० 
बॅटरीज,अँण्ड हेवी रॅक) 
०५ के.व्ही.ए.युपीएस (१२० मि.बँकअप विथ 
३८ | SECTOR 92V/82AH १५ नग २ ३४५५०० ६९१००० 
बॅटरीज,अँण्ड हेवी रॅक) 
३९ | 92V/82AH बॅटरीज ११२ ८८५० ९९१२०० 
Yo | ऑटोक्लेव्ह स्टील SA ११"९" ५० ७२८० ३६४००० 
४१ | ऑटोक्लेव्ह स्टील SA १५५१२" Yo ९९६८ ४९८४०० 
४२ | ऑटोक्लेव्ह स्टील ड्रम ९"९" Yo ५८२४ २९१२०० 
एकूण १,९९,५९,३४७ 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२४-२५ या वित्तीय वर्षात संबंधित संस्थेच्या राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.३३२/प्रशा-१ 


३) 


2. 


सदर फर्निचर/यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक : संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित 
कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

सदर फर्निचर/यंत्रसामुग्नरी व साधनसामुग्री साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची 
किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर फर्निचर/यंत्रसामुग्नरी व साधनसामुग्री साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, 
विद्युतीकरणाची तसेच नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात 
आलेली आहे. 

सदर फर्निचर/यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री साहित्याची/साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, 
सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु शाकणारे किमान तीन 
उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, 
असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर/यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही 
प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक 
असल्याबाबत आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी फर्निचर/यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाखाळली मंजूर अनुदानाच्या 
तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.३३२/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०८१४३१५१०३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR अक 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


SHETTY — णाला 
(सुधीर जया शोट्टी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
2) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळलेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव 
६) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


